महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांक-बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- २५ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा:- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 
२. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.२२ एप्रिल, 2020, दि.१३ मे, २०२०, दि.१९ जून, २०२०, दि.२४ जुले, २०२०, 
दि.२८ जुले, २०२०, दि.५ ऑगस्ट, २०२०, दि.२१ सप्टेंबर, २०२०, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२० व दि.५ नोव्हेंबर, 
२०२०. 
शासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार 
सदर झासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ H.2 मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरितास्तंभ क्र.५ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१६४७१.०० लक्ष मधून ₹९३०.७२ लक्ष (अक्षरी रुपये नऊ कोटी तीस लक्ष 
बाहत्तर हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 
आहे. 


(रुपये हजारात) 
ae विद्यमान वितरीत प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक / उद्दिष्ट 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३५४७५० २१२८५० ३५४७५ 
03, अतिकालीन भत्ता ६७२३ | | 8 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ९६० | 8 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ 10 | 9| 
१३, कार्यालयीन खर्च ३१३९७ २५३० 10| 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 0-0 ण ती 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ७१० ३५५ 
१७, संगणक खर्च ४२२ 10| | | 
२१, पुरवठा व सामग्री | 900 00 Ls | 8 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० 10 10 
२८, व्यावसायिक सेवा Go शिका | | 
५०, इतर खर्च २० शका 10 
५१, मोटार वाहने ३५ a] शिक 
एकूण (०१) (०१) ३९९५५७ २१७०५० ३५८३० 
२ | (०१) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, आस्थापना 
अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ i | “है 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ९४५६५ ५६७३९ ९४५६ 
एकूण (०१) (०३) ९५४२३ ५६७३९ ९४५६ 
एकूण (०१) ४९४९८० २७३७८९ | ४५२८६ 
एकूण ००१ ४९४९८० २७३७८९ ४५२८६ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
3 | (09) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३६५०० २३७२५॥ १८२५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ २१६.५ १०८ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १४२ a शि 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ १५ शि 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० २२० | 8 
१९, आहार खर्च २४०६ २४० 10 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ 10| | 8 
५०, इतर खर्च १६८ 10 | 
एकूण (०१) (०४) ४१९८०  २४४१६.५७. १९३३ 


पृष्ठ६पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट seas ee ees 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना 
(अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ 10| | 8 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२६५४ ८२२२ ६३५ 
एकूण (०१) (०५) १४१०७ ८२२२ ६३५ 
एकूण (०१) ५६०८७  ३२६३८.५॥ २५६८ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(02) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ ८७५०० शिश 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०६९० ७०९४४ ५५३९ 
एकूण (०२) (०३) २२९०६४ १५८४४४ ५५३९ 
६ | (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ २७५२६ | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ६५९२ ४२८४ ३३० 
एकूण (०२) (०४) ६१६४५ ३१८१० ३३० 
एकूण (०२) २९०७०९ १९०२५४ ५८६९ 
एकूण १०२ ३४६७९६ |  २२२८९२.५ ८४३७ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १२४१६३ ८०७०५ ६२०८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० ६५० ३२५ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ ९६२ २४३ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११०० | | | | 
१३, कार्यालयीन खर्च २०७१ ४१२ | | 


पृष्ठ६पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 000. हक ale 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० ८०० ४०० 
१९, आहार खर्च २४४०४ २४४० शि 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० a | | 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ Ll शि 
५०, इतर खर्च ७१२ शशी शि 
एकूण (०१) (०१) १७०६५७ ८५९६९ ७३८३ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ ८४०० 1_9| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३४९३३ ३२७०३ १७५० 
एकूण (११) (०१) ९१०१६ ३११०३, १७५० 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २०५७२० १३३७१८ १०२८६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ २५३ १३४ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ३६३० [oe शि 
१३, कार्यालयीन खर्च १००००० २०००० १०००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ८२३३ ४२० 
१७, संगणक खर्च ८००० lai शि 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० Ls शि 
एकूण (२३) (०१) ३२६४०० १५४८०४ | २०८४० 
एकूण १०३ ५८८०७३ २७१८७६ २९९७३ 
; ० | 908, 9, विकलांग व निराश्रीत व्यक्तीचे कल्याण 
(09) (09) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वैतन १७६०५० ११४४३० ८८०२ 
०३, अतिकालीन भत्ता ११८ 10| शि 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ७०० ३५० 
११, Calica प्रवास खर्च १३१५ Le | 
93, कार्यालयीन खर्च १६२३ ३२० १६६ 


पृष्ठ६वपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, गणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट व्या ति 
तरतूद तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ | goo | ष्ट 
१९, आहार खर्च २७६६४ २७६० | | 
29, पुरवठा व सामग्री ३३७७ | | | | 
५०, इतर खर्चे ६३० | | | | 
एकूण (०१) (09) २१४८०६ ११८३१० ९३७६ 
एकूण १०४ २१४८०६ ११८३१० ९३७६ 
१ १ । ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २२०५ 10 10 
एकूण ८०० २२०५ oe शि 
एकूण ०२, समाज कल्याण १६४६८६० ८८६८६७.५ ९३०७२ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (2234-2242) 
५०, इतर खर्च २४० Ly | | 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० 10| | 8 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १६४७१०० ८८६८६७.५॥ ९३०७२ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी आहरित करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम 


पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाचे संदर्भाधीन दि.१६ एप्रिल, २०२० 
रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


की 


प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Be 


वितरीत करण्यात आला आहे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रकक्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० अन्वये 


विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे 


पृष्ठ६पैकी५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.१५/का-४ 


षु , 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०११२५१६२२०६५०३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=186d0f0fdd27c79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525d082e58e49 
4c85, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
seriaINumber=4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a05398 
8a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM JARANDE 
Date: 2020.11.25 16:59:45 +05'30' 

(र.सि.जरांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाळ विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 


. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ६पैकी ६ 


